राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन योजनेतील त्रुटींची 
पूर्तताकरण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
वित्त विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्र. अंनियो-२०२०/प्र.क्र.३७/सेवा-४ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : २४ फेब्रुवारी, २०२१ 
वाचा : 
शासन परिपत्रक क्रमांक : अंनियो-२०२०/प्र.क्र.३७/सेवा ४, दिनांक ०४.१२.२०२०. 
शासन शुध्दीपत्रक : 
संदर्भाधीन परिपत्रकात खालीलप्रमाणे सुधारणा करण्यात येत आहेत. 
१) मुद्दा क्रमांक १४ नंतरच्या परिच्छेदामध्ये “हे टाळण्याकरिता माहे जानेवारी, २०२१ च्या वेतनापासुन 
सर्व आहरण व संवितरण अधिकाऱ्यांनी दरमहाच्या वेतन देयकासोबत पुढीलप्रमाणे प्रमाणपत्र देणे 
आवश्यक राहील.” ऐवजी “हे टाळण्याकरिता माहे मे, २०२१ च्या वेतनापासुन सर्व आहरण व 
संवितरण अधिकाऱ्यांनी दरमहाच्या वेतन देयकासोबत पुढीलप्रमाणे प्रमाणपत्र देणे आवश्‍यक 
राहील.” असे वाचावे. 
२) मुद्दा क्रमांक १४ नंतर प्रमाणपत्रानंतरचा परिच्छेद “उपरोक्त प्रमाणपत्र वेतन देयकासोबत सादर न 
केल्यास माहे फेब्रुवारी २०२१ (देय मार्च २०२१) पासुनची वेतन देयके स्विकारण्यात येणार नाहीत.” 
ऐवजी “उपरोक्त प्रमाणपत्र वेतन देयकासोबत सादर न केल्यास माहे मे २०२१ (देय जून २०२१) 


पासुनची वेतन देयके स्विकारण्यात येणार नाहीत.” असे वाचावे. 


सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०२१०२२४१७४३४५०८०५ असा आहे. हे शुध्दीपत्रक 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by INDRAJEET ५41181 GORE 


INDRAJEET : oe 

SAMBHAJI GORE sere 
(इंद्रजित सं. गोरे) 
शासनाचे उप सचिव 


प्रति, 

१) मा.विरोधी पक्षनेता, विधानसभा / विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
२) सर्व सन्माननीय विधानसभा / विधानपरिषद व संसद सदस्य. 

३) मा.राज्यपालांचे सचिव. 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः अंनियो-२०२०/प्र.क्र.३७/सेवा-४ 


8) मा.मुख्यमंत्र्यांचे सचिव. 

५) मा.उपमुख्यमंत्र्यांचे सचिव. 

६) सर्व मंत्री व राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव. 

७) सर्व मंत्रालयीन प्रशासकीय विभाग. 

८) मंत्रालयीन सर्व विभागांच्या अधिनस्त असलेल्या सर्व विभागांचे व कार्यालयांचे प्रमुख. 
९) प्रबंधक, मूळ न्यायालय शाखा, उच्च न्यायालय, मुंबई. 

१०) प्रधान महालेखापाल (लेखा परीक्षा)-१, महाराष्ट्र, मुंबई. 

११) प्रधान महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-१, महाराष्ट्र, मुंबई. 

१२) महालेखापाल (लेखा परीक्षा)-२, महाराष्ट्र, नागपूर. 

१३) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-२, महाराष्ट्र, नागपूर. 

१४) प्रबंधक, उच्च न्यायालय (अपील शाख), मुंबई. 

१५) सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई. 

१६) सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 

१७) प्रबंधक, लोक आयुक्‍त व उप ळोक आयुक्त यांचे कार्यालय, मुंबई. 

१८) प्रबंधक, महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, मुंबई. 

१९) मुख्य माहिती आयुक्त, महाराष्ट्र, मुंबई. 

२०) विशेष आयुक्त, महाराष्ट्र सदन, कोपर्निकस रोड, नवी दिल्ली. 

२१) सर्व विभागीय आयुक्त. 

२२) सर्व जिल्हाधिकारी. 

२३) सर्व जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी. 

२४) संचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई. 

२५) अधिदान व लेखा अधिकारी, वांद्रे, मुंबई. 

२६) संचालक, माहिती व जनसंपर्क विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

२७ निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

२८) सह संचालक, लेखा व कोषागारे, कोकण / पुणे / नाशिक / औरंगाबाद / अमरावती / नागपूर. 
२९) संचालक, स्थानिक निधी लेखा परीक्षा, कोकण भवन, वाशी, नवी मुंबई. 

सह संचालक, स्थानिक निधी लेखा परीक्षा, कोकण / पुणे / नाशिक / औरंगाबाद / अमरावती / नागपूर. 
वित्त विभागातील सर्व कार्यासने. 

निवड नस्ती. 


Se moe Pr Yee UE LY >. Sel I a els el <-> ae el asl ae a se *-“ >. aS Sel I ae >-> LS esl > 


३१ 
३२ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


